RNINo.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक २० ] 


बुधवार, फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ १७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७१. 

क्रमांक एलपीएल . १०१७ / प्र.क्र .१०३ / कार्यासन-१५. - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , १९ ७१ (१ ९ ७१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ४६ ) यांच्या कलम २, खंड ( के ), उप खंड ( चार ) यांच्या परिच्छेद ( अ) च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणांना उक्त परिच्छेद ( अ) च्या प्रयोजनासाठी अधिसूचित करीत 
आहे. आणि तद्नुसार उक्त स्थानिक प्राधिकरणांच्या सेवेत असलेली किंवा त्याकडून वेतन मिळणारी प्रत्येक व्यक्ती ही उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी " लोकसेवक " असेल . 


. 


परिशिष्ट 


क्रमांक 


प्राधिकरणाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


१ . 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( म्हाडा). 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( एमएमआरडीए ). 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . क . गुप्ते , 
शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - ब -३९ –१ 


क्र . एलपीएल . १०१७ / प्र.क्र .१०३ / का .१५ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ . 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित : 


मा . राज्यपाल यांचे सचिव , 
मा . मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
प्रबंधक , लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कार्यालय , मुंबई ( पत्राने ), 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग , 
प्रधान सचिव , गृह निर्माण विभाग, 
व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण ( म्हाडा), मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए ), मुंबई, 
विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई / सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


. 


. 


सु . रा. जोशी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग चार - ब -३९ -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ १७, शके १९ ४० 


u 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 2nd February 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LOKAYUKTA AND UPA- LOKAYUKTA ACT , 1971. 

No.LPL.1017 /C.R.103/Desk - 15. — In exercise ofthe powers conferred by paragraph (a ) of sub -clause 
( iv ) of clause (k ) of section 2 of Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayuktas Act, 1971 (Maharashtra 
XLVI of 1971) the Government ofMaharashtra hereby notifies the local authorities specified in the Schedule 
appended hereto for the purpose of the said paragraph ( a ), and accordingly every person in the service or 
pay of the said Authorities shall be a public servant for the purposes of the said Act. 

Schedule 


SerialNo. 

( 1) 


Name of the Local Authority 

(2 ) 


1 . 


Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) 
Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA). 


2 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GUPTE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


NO . LPL . 1017 /C.R.103 /Desk - 15 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 2nd February 2019 . 


Copy forwarded for information to : 

The Secretary to the Hon . Governor, 
The Principal Secretary to the Hon . Chief Minister, 
The Private Secretaries of all the Ministers and Ministers of State , 
The Registrar, Lokayukta and Upa-Lokayukat Office , Mumbai ( by letter), 
The Principal Secretary, Urban Development Department, 
Commissioner , Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA), 
Commissioner ,MumbaiMetropolitan Region Development Authority (MMRDA), 
Law and Judiciary Department, Mantralaya , Mumbai , 
All Department in theMantralaya . 


S. R. JOSHI, 
Under Secretary to Government. 


